आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० च्या 
अर्थसंकल्पातील भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) 
(२२३५-२८७८) लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
निधीच्या २०% निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिक्षेगू-२०१९/प्र.क्र.२४/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १२ मार्च, २०२० 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिळ,२०१९ 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९ 
३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. २२ जानेवारी,२०२० 
४ महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र भिक्षेग,-२०१९/प्रक्र २४/का-९ दि. २३ एप्रिळ, २०१९. 
५) महिला व बाल विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र भिक्षेगू-२०१९/प्रक्र २४/का-९ 
दि. २९ ऑगस्ट, २०१९. 
प्रस्तावना 
आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० मध्ये महिला व बाल विकास विभाग, मागणी क्रमांक एक्स १, २२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०४- वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 
कल्याण, (०१) वृध्द विकलांग व निराश्रित व्यक्तींचे कल्याण, (०१) (०१) भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) 
(२२३५-२८७८) या लेखाशीर्षाखाली भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) रु. २१,४८,०६,०००/- (रु. एकवीस 
कोटी अठठेचाळीस लाख सहा हजार फक्त ) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील परीपत्रकामधीळल तरतूदीच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या 
६०% इतका निधी संबंधीत लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र. ३ येथील परीपत्रकाच्या अनुषंगाने संबंधीत लेखात्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित निधीच्या 
२०% निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
१. भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक एक्स १, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२- समाज कल्याण, १०४- वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०१) वृध्द विकलांग व 
निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०१) (०१) भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पिय अंदाज सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण तरतूदीपैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१९/प्र.क्र.२४/का-९ 


२०% मर्यादेप्रमाणे एकूण रु. ११,२६,०००/- फक्त (रु. अकरा लाख सव्विस हजार फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वितरीत करावयाच्या निधीचे तरतूदीचे उद्दीष्टनिहाय विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. बाब/उद्दीष्ट अर्थसंकल्पीय । माहे डिसेंबर, ।अर्थसंकल्पिय अंदाजाच्या 
क्र. अंदाज सन २०१९ पर्यंत ८०% मर्यादेप्रमाणे 


२०१९-२० वितरीत केलेली |वितरीत करावयाची २०% 
०% तरतूद तरतूद 


०१ | ०२ ०३ | oe ०५ 
१. | १३ कार्यालयीन खर्च १६२३ ९७३.८ ३२४.६ 
२. | २१ पुरवठा व सामग्री ३३७७ २०२६.२ ६७५.४ 
3. ।५० इतर खर्च ६३० ३७८ १२६ 
एकूण ५६३० ३३७८ ११२६ 


३. सदर निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभाग शासन परीपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दि. ०८/०७/२०१९ व दि. २२/०१/२०२० मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च 
करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे 
राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याची संबंधितांनी दक्षता 
घ्यावी. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१२१३५२१५६५३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KHADUA FAROOQU E 2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd531 b6bb1 1d782183e791bc817e7a73 


treet=MANTRALAYA, MUMBA, 
=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT 
N Al KW A D E MAHARASHTRA, cn=KHADIUA FAROOQUE NAIKWADE 
Date: 2020.03.12 13:56:25 +05'30' 


(खदीजा नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१९/प्र.क्र.२४/का-९ 


५. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍ताळलया मार्फत) 

७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-(७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना 
विनंती करण्यात येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


